सन २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या लिपिक- 
टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षेच्या निकालाच्या गुणांची फेरमोजणी 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप १९१८/प्र.क्र.२२/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ 

१) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांकित दिनांक २४ डिसेंबर,२०१९चे परिपत्रक, 

२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे पत्र क्र. प्रशिक्ष-२०१८/प्र.क्र.३२०/ प्रशासन ३, 

दि. ०२.०१.२०२० 

3) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे पत्र क्र. इएसटी ४४१९/प्र.क्र.३७३/आस्था-१, दि. ०७.०१.२०२० 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र क्र. ईएक्सई-१२१८/प्र.क्र.१७/प्रा-२, दि. 20.09.2020 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे पत्र क्र. सेप्रप्र ३०१८/(१३/१८)/प्रश्ञा-१, दि. २९.०१.२०२० 

परिपत्रक 

लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०१९ चा निकाल समक्रमांकाच्या नमूद दि. 
२४ डिसेंबर, २०१९ च्या परिपत्रकाद्वारे घोषित करण्यात आला आहे. सदर परीक्षेतील निकालाच्या गुणांची 
फेरमोजणी करण्यासाठी संदर्भिय नमूद क्र.२ ते ५ येथील पत्रान्वये एकूण ७ उमेदवारांचे अर्ज सामान्य प्रशासन 
विभागास प्राप्त झाळे आहेत. सदर उमेदवारांनी केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित प्रश्नपत्रिकेत मिळालेल्या 


गुणांची फेरमोजणी केल्यानंतर सुधारीत गुणांबाबतचा तपश्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


आसन | उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव | गुणांची फेरमोजणी  फेरमोजणी नंतर 
क्र. केलेल्या सुधारीत गुण 
प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
seal २ ३ ost 4 
4 | श्री. आकाडा अंकुठा | सार्वजनिक बांधकाम | प्रश्नपत्रिका क्र.१व | मूळ गुणांत बदल नाही. 
आंबेकर विभाग प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
१७३ श्री. सुनिल रा. उच्च व तंत्र शिक्षण । प्रश्नपत्रिका क्र.१ | मूळ गुणांत बदल नाही. 
कोरडे विभाग 
२१६ श्री. तुषाल हंकर ।उद्योग,ऊर्जाव प्रश्नपत्रिका क्र.१ | मूळ गुणांत बदल नाही. 
नारायणे कामगार विभाग 
२३९ | श्री. विजय वा. सार्वजनिक बांधकाम | प्रश्नपत्रिका क्र.१ व | मूळ गुणांत बदल नाही. 
पडांगळे विभाग प्रश्नपत्रिका क्र. २ 
२७४ | श्रीम. सारीका शालेय शिक्षण व प्रश्नपत्रिका क्र.१ | मूळ गुणांत बदल नाही. 
श्रीराम सिंगनजुडे | क्रोडा विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः SAT १९१६/प्र.क्र.६/का.१७ 


आसन उमेदवाराचे नावा | विभागाचे नाव 1 गुणांची फरमोजणी | फेरमोजणी नंतर 
क्र केलेल्या सुधारीत गुण 
प्रश्नपत्रिका क्रमांक 
१२ ३ oe | ५ 

२९४ | श्रीम. वैशाली विजय | सार्वजनिक बांधकाम । प्रश्नपत्रिका क्र.१व | मूळ गुणांत बदल नाही. 
शिंदे विभाग प्रश्नपत्रिका क्र. २ 

३१३ | ait. अनिलभा. सार्वजनिक बांधकाम | प्रश्नपत्रिका क्र.१ । मूळ गुणांत बदल नाही. 
सोनवणे विभाग 


सदरहू परिपत्रक वर नमूद उमेदवारांच्या निदर्शनास आणण्याची संबधित प्रशासकीय विभागांना 
विनंती आहे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००२१२१३०६०९०८०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


1 harasht General 
aj e n fa Ad tion Departme: ICode=400032, st=Mahi ht 


2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c1 4a37 15b2370430433 
845720a9c4c8107, 


10९ \db 1868a49b87 19e27d345304467 1a8ceddbd04af 
a Nn 1 la Nn g a g h 26dd2089ed03e6b1bd92bd, di ५ Wat 
De 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आस्थापना कार्यासने, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग/झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.-१४ (अ) 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


